RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५ , अंक २४ ] 


शनिवार , जून १, २०१ ९/ ज्येष्ठ ११, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ५६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार- क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू 

चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१९ 


अधिसूचना 


इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचे विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १ ९९ ६ . 

क्रमांक इबांका -२०१६ / प्र.क्र .२१०/ काम ७. – इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचे विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९ ६ 
( १ ९९ ६ चा २७ ) याच्या कलम १९ चे पोट - कलम ( ३ ) तसेच कलम ६२ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ल ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचे विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १ ९९ ६ ( १ ९९ ६ चा २७ ) 
याच्या कलम ५ यांद्वारे घटित करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीसोबत विचारविनिमय केल्यानंतर , महाराष्ट्र शासनाकडून घटित करण्यात आलेल्या 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील लिपीक -टंकलेखक या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन 
करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

( १) या नियमांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील लिपीक -टंकलेखक ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१९ असे 
म्हणावे . 


. 


( २ ) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( एक ) अधिनियम ” याचा अर्थ, इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचे विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १९९ ६ 
( १ ९९ ६ चा २७ ), असा आहे ; 


( दोन ) “ नियुक्ती प्राधिकारी याचा लिपीक -टंकलेखक याच्या संबंधातील अर्थ, मंडळाचा सचिव, असा आहे ; 

( तीन ) मंडळ याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये घटित केलेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ असा आहे ; 


" 


( १ ) 


भाग एक - ल - ५६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून १, २०१ ९ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४१ 


“ 


“ 


~ 


“ 


( चार ) पदवी ” याचा अर्थ, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही ज्ञान शाखेची पदवी किंवा शासनाने तिला समतुल्य म्हणून 
शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही अर्हता असा आहे ; 

( पाच ) शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद किंवा शासकीय परीक्षा मंडळ , शिक्षण विभाग , 
महाराष्ट्र शासन याने दिलेले टंकलेखन किंवा संगणक यामधील प्रमाणपत्र , असा आहे. आणि त्यामध्ये , या प्रयोजनार्थ शासनाकडून विनिर्दिष्ट 
मान्यता देण्यात येईल अशा अन्य कोणत्याही संस्थेचा समावेश होतो ; 

( सहा ) विभाग याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये करण्यात आलेल्या , महाराष्ट्र शासन कार्य 
नियमावलीला जोडलेल्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , असा आहे ; 

( सात ) याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 
( ३ ) लिपिक -टंकलेखक या पदावरील नियुक्ती एकतर 

( क ) मंडळांतर्गत दप्तरी किंवा चपराशी, हे पद धारण करणा- या त्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी नियमित सेवा झालेल्या 
आणि खंड ( ख ) च्या उपखंड (दोन ) व ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणा- या व्यक्तींमधून , योग्यतेच्या अधीन राहून , 

सेवा 
ज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल .किंवा 


शासन 


( ख ) ज्या व्यक्ती, 


- 


( एक ) सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींच्याबाबतीत ज्यांचे वय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल, अडतीस वर्षांपेक्षा अधिक 
नसेल आणि राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींच्याबाबतीत , ज्यांचे वय त्रेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; 


( दोन ) पदवी धारण करीत असतील ; आणि 


( तीन) मराठी टंकलेखनातील ३० शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजीटंकलेखनातील ४० शब्द प्रति मिनिटपेक्षा कमी नसेल इतक्या 
वेगमर्यादेचे, शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करीत असतील, अशा व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे 
करण्यात येईल ; किंवा 


( ग ) वाहन चालक संवर्गातून वाहन चालक पदावर ०३ वर्षेनियमीत सेवा झालेली आणि खंड ( ख ) च्या उपखंड ( दोन) व ( तीन ) 
मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण केलेली आहे, अशा व्यक्तींमधून योग्यतेच्या अधीन राहून , सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारे नामनिर्देशनाद्वारे 
लिपिक -टंकलेखक या पदावर नियुक्ती करण्यात येईल . लिपिक -टंकलेखक पदावरील वाहन चालकाची सेवाज्येष्ठता ही , लिपिक -टंकलेखक 
या पदावर नियुक्ती केल्याच्या दिनांकापासून निश्चित केली जाईल . 

परंतु , जे खंड ( ख ) च्या उपखंड (दोन ) व ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करीत नाहीत अशा माजी सैनिक प्रवर्गामधून परीक्षेस 
बसण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीस , अशी व्यक्ती तिच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून अकरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत , ही अर्हता संपादन 
करील या शर्तीस अधीन राहून , उक्त परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात येईल 

परंतु, आणखी असे की , माजी सैनिक प्रवर्गामधून नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने तिच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून अकरा महिन्यांच्या कालावधीच्या 
आत खंड ( ख ) च्या उपखंड (दोन) व ( तीन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण केली नाही तर, अशी व्यक्ती, तिची सेवा समाप्त केली जाण्यास 


.. 


पात्र असेल. 


परंतु, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने मंडळाकडून वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कालावधीच्या आत खंड 
( ख ) च्या उपखंड ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण केली नाही तर , त्याबाबतीत मंडळाकडून देण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई 
करण्यात येईल ; 


परंतु, खंड ( ख ) च्या उपखंड ( एक ) मध्ये नमूद केलेली उच्च वयोमर्यादा ही , अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीला आणि 
समांतर आरक्षणासाठी राखीव असणा- या प्रवर्गांना जसे की , माजी सैनिक , दिव्यांग व्यक्ती व क्रिडा क्षेत्रातील व्यक्ती यांना लागू असणार नाही. 
अशा प्रवर्गांमधील उमेदवारांसाठीची उच्च वयोमर्यादा ही शासनाने विहित केलेल्या धोरणानुसार असेल . 

( घ) राज्य शासनामध्ये लिपिक -टंकलेखक हे पद धारण करणा- या योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्ती करून करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून १, २०१९ / ज्येष्ठ ११, शके १९ ४१ 


३ 


( ४ ) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावरील नियुक्ती ही, पदोन्नतीने अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसह नामनिर्देशनाने व वाहन चालक 
संवर्गामधून कायमस्वरूपी बदलीने अनुक्रमे २०:७०:१० या प्रमाणात करण्यात येईल 

परंतु , जर पदोन्नतीसाठी किंवा वाहन चालक संवर्गामधून कायम स्वरूपी बदलीसाठी नमूद केलेली विहित अर्हता धारण करणारे योग्य 
उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत तर , नियुक्ती प्राधिका-यास पदोन्नतीद्वारे आणि वाहन चालक संवर्गामधून कायमस्वरूपी बदलीद्वारे नियुक्ती 
करण्याबाबतचे प्रमाण शिथिल करता येईल आणि नामनिर्देशनाद्वारे उमेदवारांची नियुक्ती करता येईल . 

( ५ ) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून वेळोवेळी विहित 
केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करील. 

( ६ ) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, विभागीय परीक्षेबाबत केलेल्या नियमांनुसार या आधीच सदर परीक्षा 
विहित कालावधीत उत्तीर्ण केली नसेल किंवातिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट मिळालेली नसेल तर , तिला ती परीक्षा उत्तीर्णहोणे आवश्यक 
असेल . 


( ७) नियम ३ च्या पोट- कलम ( ब) मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, जर मराठी व हिंदी भाषा परीक्षांविषयी केलेल्या 
नियमांनुसार अगोदरच या परीक्षा विहित कालावधीत, उत्तीर्ण झाली नसेल,किंवा तिला त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट दिलेली नसेल तर ,तिने 
या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 


( ८ ) शासनाने वेळोवेळी केलेले आरक्षणविषयक नियम किंवा धोरण , नियम ३ यांमध्ये नमूद केलेल्या वरील पदाकरिता लागू 

असतील . 
( ९) नियम ३ च्या पोट -नियम ( ग) मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने , पदावर रूजू होतेवेळी जिल्हा 
शल्यचिकित्सक या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा वैद्यकीय प्राधिका -याने दिलेले शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक 
असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श. मा . साठे , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल - ५६-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून १, २०१९ / ज्येष्ठ ११, शके १ ९ ४१ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , No.MWA- 2018 /CR -213 /Lab - 7 , dated the 1st June , 2019 published in the 
Maharashtra Government Gazette , Part I-L , Extra Ordinary is hereby published under the authority of the 
Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. SATHE , 


Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2019 . 


NOTIFICATION 


BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ) Act, 1996 . 

No. Ebaka -2016 /C.R . 210/ lab -7. - In exercise of the powers conferred by clause ( 1) of 
sub -section (2 ) of section 62 read with sub -section ( 3) of section 19 of the Building and other Construction 
Workers (Regulation of employment and conditions of service ) Act, 1996 (27 of 1996 ), the Government 
of Maharashtra after consultation with the expert committee constituted by section 5 of the Building and 
other Construction Workers (Regulation of employment and conditions of service ) Act, 1996 (27 of 1996 ), 
hereby makes the following rules to regulate the recruitment to the post of Clerk -Typist on the establishment 
of the Maharashtra Building and other Construction workers welfare Board constituted by the Government 
of Maharashtra namely 3 


1. These rules may be called Clerk - Typist in the Maharashtra Building and Other Construction 
Workers Welfare Board (Recruitment) Rules , 2019 . 


2. In these rules , unless the context requires otherwise , 


CG 


(1) 


Act ” means The Building and Other Construction Workers . 


(Regulation of Employment and Conditions of Service ) Act, 1996 (27 of 1996 ) ; 


( ii) “ Appointing Authority ” means in respect of Clerk - Typist, the Secretary of the Board ; 

(iii) “ Board ” means the Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board 
constituted under section 18 of the Act ; 


( iv) Degree " means a degree of any discipline of a recognized University or any other 
qualification declared by the Government to be equivalent thereto ; 

(v ) “ Government Commercial Certificate ” means a certificate in typewriting or computer 
typewriting awarded by the Maharashtra State Council of Examination or Bureau of Government 
Examination , Department of Education, Government of Maharashtra and it includes a certificate 
issued by any other institution as may be specifically approved by the Government for this 
purpose ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून १, २०१ ९ / ज्येष्ठ ११, शके १९ ४१ 


G 


(vi) “ Department ” means Industries , Energy and Labour Department specified in the First 
Schedule appended to the Maharashtra Government Rules of Business made under Article 166 of 
the Constitution of India ; 


( vii) “ Government ” means the Government of Maharashtra ; 


3. Appointment to the post of the Clerk - Typist shallbe made either : 


(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from amongst 
the persons holding the post of Daftari or Peon having not less than 03 years regular service in that 
post under the Board and posses qualifications mentioned in sub -clauses ( ii) and (iii) of clause (b ); 


or 


( b ) by nomination amongst the persons who , 

(i) are not less than nineteen years of age and not more than 38 years of age in case of 
persons belonging to general category and not more than 43 years of age in case of persons 
belonging to reserved category . 

( ii) possess a degree ; and 

(iii) possess the Government Commercial Certificate or Computer Typing Certificate with 
a speed of not less than 30 words per minute in Marathi typewriting and 40 words per minute 
in English typewriting ; 


( C ) by permanent cadre transfer of a suitable person from amongst the holding the post of 
Driver who prefer the post of Clerk - Typist, having completed not less than 03 years regular service 
on the post of Driver and posses qualification mentioned in sub -clauses (ii) and (iii) of clause (b ) on 
the basis of seniority subject to fitness . The seniority of Drivers on the post of Clerk - Typist shall be 
fixed from the date of appointment to the post Clerk - Typist ; 


Provided that, a person , eligible to appear from the class of Ex -servicemen , who does not 
possess the qualification mentioned in sub - clause (iii) of clause (b ), shall be allowed to appear for 
the said examination , subject to the condition that, such person shall acquire this qualification within 
the period of eleven months from the date of his appointment ; 


Provided further that, if a person appointed from the class of Ex -servicemen does not possess 
the qualification mentioned in sub -clause (iii ) of clause (b ), within the period eleven months from the 
date of his appointment such person shall be liable to be terminated from the service ; 


Provided also that, a person appointed on the compassionate ground does not possess the 
qualification mentioned in sub -clause (iii) of clause (b ) within the period specified by the Board , from 
time to time, then the action shallbe taken as per the orders issued by the Board , from time to time, 
in this regard ; 


Provided also that, upper -age limitmentioned in sub - clause (i) of clause (b ) shall not apply to 
the person appointed on the compassionate ground and classes reserved for horizontal reservation 
such as Ex -servicemen , Differently abled persons and sports persons. Upper age limit for candidates 
belonging to such classes shall be as per prevalentpolicy declared by the Government in this regard , 
from time to time. 


(d ) by deputation of a suitable person holding a post of Clerk -Typist in State Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून १, २०१ ९ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४१ 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 , shall be made by promotion , nomination including 
the appointment on the compassionate ground and permanent transfer from Driver cadre , in the ratio of 
20:70:10 , respectively : 

Provided that, if a suitable candidates possessing prescribed qualification mentioned for promotion 
or by permanent transfer from Driver cadre are not available , the Appointing Authority may relax the ratio 
from appointment by promotion and by permanent transfer from Driver cadre and may appoint the 
candidates by nomination . 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , shall possess a certificate in Computer 
Operation as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of Maharashtra from 
time to time. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , shall be required to pass the Departmental 
Examination if required , according to the rules made in thatbehalf, unless he has already passed, or has 
been exempted from passing the examination . 

7. A person appointed to the postmentioned in rule 3 shall be required to pass examinations in Hindi 
and Marathi languages according to the rules made in that behalf , unless he has already passed , or has 
been exempted from passing those examinations . 

8. The Rule or policy of reservation framed by Government from time to time shall be applicable 
for the above post mentioned in rule 3 . 


9. A person appointed by nomination to the postmentioned in sub -rule (b ) ofrule 3 shallbe required 
to submit physical fitness certificate issued by the medical authority not below the rank of Civil Surgeon 
while joining to the post. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. SATHE, 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


